अल्पसंख्याक विकास विभाग (ye, 
महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी आणि 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण या 
कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील पदांचा 
सुधारित आकृतिबंध मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : -१५ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र शाकानि- १००८/प्र.क्र.४/२००८ 
/१८(रवक]), दि.२१ फेब्रुवारी, २००८ 
२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२००८/प्र.क्र.१९२/का-१ 
दि.२७ जानेवारी, २००९ 
३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२०१०/प्र.क्र.१०/का-१, 
दि.१२ जानेवारी, २०१० 
४) शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्रमांक. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.५७/२०१५/विसु-१, 
दि.१४.०१.२०१६ 
५) शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.नियुक्‍ती-२०१५/प्र.क्र.१४६/का-१ 
दि.०७.१२.२०१६ 
६) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२०१७/प्र.क्र.३८/का-१ 
दि.१२.०३.२०१८ 
७ शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२०१७/प्र.क्र.३८/का-१ 
दि.२९.०९.२०१८ 
८) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२१.०२.२०१९ 
९) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२०१७/प्र.क्र.३८/का-१ 
दि.१०.०९.२०२० 
१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१५.०२.२०२१ 
११) झासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२०१७/प्र.क्र.३८/का-१ 
दि.१७.०३.२०२१. 
१२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१०.०८.२०२१ 
१३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२०१७/प्र.क्र.३८/का-१ 
दि.१३.०९.२०२१. 
१४)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२२.०२.२०२२ 
१५) झासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२०१७/प्र.क्र.३८/का-१ 
दि.२१.०३.२०२२. 
१६) झासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र.ईएसटी २०२२/प्र.क्र.८/का.१४२६, 
दि.२८.०६.२०२२. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-१ 


यस्तावना :- 

या विभागाची आस्थापना (खुद्द) व महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमी या 
कार्यालयासाठी संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये एकूण ६५ पदे मंजूर करण्यात आली होती. 
तसेच संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमीसाठी ४ नवीन 
पदे निर्माण करण्यात आली. वित्त विभागाच्या संदर्भ H.8 येथील दि. १४.०१.२०१६ च्या शासन 
निर्णयास अनुसरुन शिपाई संवर्गातील एकूण १३ मंजूर पदांपैकी २५% पदे म्हणजेच ३ पदे संदर्भ 
क्र. ५ येथील शासन निर्णयान्वये निरसित करण्यात आली. उर्वरित ६६ अस्थायी पदांना वित्त 
विभागाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
२. अल्पसंख्याक विकास विभाग (खुद्द), महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमी आणि महाराष्ट्र 
राज्य वक्फ न्यायाधिकरण या कार्यालयांचा सुधारित आकृतीबंधाचा प्रस्ताव उच्च स्तरीय सचिव 
समितीच्या मान्यतेस्तव ठेवण्यात आला होता. उच्च स्तरीय सचिव समितीने या विभागाच्या खुद्द 
आस्थापनेवरील शिपाई संवर्गातील ५ पदांपैकी २ पदे आणि वाहनचालकाची दोन्ही पदे 
बाह्ययंत्रणेद्वारे भरणेबाबत मान्यता दिली आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, 
औरंगाबाद या क्षेत्रिय कार्यालयाच्या आस्थापनेसाठी एकूण २० पदांचा आकृतिबंध मंजूर आहे. सदर 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील शिपाई संवर्गातील ५ पदांपैकी १ पद निरसित करुन उर्वरित ४ 
पदांपैकी २ पदे आणि वाहनचालकाच्या ३ पदांपैकी १ पद बाह्ययंत्रणेद्वारे भरणेबाबत उच्च स्तरीय 
सचिव समितीने मान्यता दिली आहे. 


शासन निर्णय:- 

उच्च स्तरीय सचिव समितीने दि.३०.०६.२०२२ च्या बैठकीत मान्यता दिल्यानुसार 
अल्पसंख्याक विकास विभाग (खुद्द), महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमी आणि महाराष्ट्र राज्य 
वक्फ न्यायाधिकरण या कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील पदांचा पुढीलप्रमाणे सुधारित आकृतिबंध 
मंजूर करण्यात येत आहे. 
२. अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या (खुद्द आस्थापनेवरील वाहनचालकाच्या २ पदांपैकी १ 
पद नियमित स्वरुपात व १ पद बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यात आले आहे. या विभागाच्या आस्थापनेवर 
नियमित स्वरुपात कार्ययत असलेले वाहनचालकाचे पद सेवानिवृत्ती/राजीनामा इत्यादी 
कारणांमुळे Rat झाल्यानंतर शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दि.२७.०४.२०२२ मधील 
तरतुदीनुसार बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यात येईल. तसेच शिपाई संवर्गातील (रोनिओ ऑपरेटर व 
झेरॉक्स ऑपरेटर या २ पदांसह) ७ पदांपैकी २ पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
३. उच्च स्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिल्यानुसार अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या 
अधिपत्त्याखाळलील महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील शिपाई संवर्गातील ५ पदांपैकी १ पद निरसित करण्यात येत आहे आणि उर्वरित ४ 
पदांपैकी २ पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदर कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील वाहनचालकाच्या ३ पदांपैकी २ पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-१ 


४. उच्च स्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिल्यानुसार अल्पसंख्याक विकास विभाग (खुद्द) 
करिता ५५ नियमित पदांच्या मंजूर सुधारित आकृतिबंधाचा तपशिल “परिशिष्ट-अ” येथे नमूद 
करण्यात आला आहे. तसेच बाह्ययंत्रणेमार्फत भरावयाच्या ४ पदांचा तपशिल “परिशिष्ट-ब” येथे 
नमूद करण्यात आला आहे. 

५. उच्च स्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिल्यानुसार अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या 
अधिपत्त्याखालील महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
७ नियमित पदांच्या सुधारित आकृतिबंधाचा तपशिल “परिशिष्ट-क” येथे नमूद करण्यात आला 
आहे. 

६. उच्च स्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिल्यानुसार महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, 
औरंगाबाद या कार्यालयाकरिता १५ नियमित पदांच्या मंजूर सुधारित आकृतिबंधाचा तपशिल 
“परिशिष्ट-ड” येथे नमूद करण्यात आला आहे. तसेच बाह्ययंत्रणेमार्फत भरावयाच्या ४ पदांचा 
तपशिल “परिशिष्ट-इ” येथे नमूद करण्यात आला आहे. 

७. wa स्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिलेल्या या विभागाच्या सुधारित 
आकृतिबंधाच्या प्रस्तावामध्ये २ “संशोधन सहायक” ही पदे समाविष्ट आहेत. Sad संदर्भ 
क्र.१६ येथील शासन निर्णयान्वये अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचा सुधारित आकृतिबंधाचा 
प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.३ अन्वये अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन सहायक (गट-ब, अराजपत्रित)” या पदाचे पदनाम 
“सहायक संशोधन अधिकारी (गट-ब, अराजपत्रित)” असे करण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे या 
विभागाच्या आस्थापनेवरील “संशोधन सहायक (गट-ब, अराजपत्रित)” या पदाचे पदनाम 
“सहायक संशोधन अधिकारी (गट-ब, अराजपत्रित)” असे करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णयास वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.४९०/आपुक, 
दि.२४.०८.२०२२ अन्वये मान्यता दिली आहे. 

्‌्‌ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२२१२१५१६३९३६४४१४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ASHARANI 
UTTAMPATIL 2 

(आ. उ. पाटील) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. मुख्य सचिव. 
५. मा. मंत्री, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. राज्यमंत्री, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-१ 


७. अ.मु.स., अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 

९. प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 

१०. सह सचिव / उप सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय , मुंबई- Yoo ०३२ 

११. उप सचिव (कार्यासन-१४)(कार्यासन-१४-अ) (कार्यासन-१४-ब), सामान्य प्रशासन विभाग 

१२. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ 

१३. संचालक, संचालनालय लेखा व कोषागारे, कुटीर क्र.१५ व १६, RAT, मंत्रालय समोर, 
मुंबई 

१४. उप संचालक, CASA लेखा व कोषागरे (संगणक), ५ वा माळा, नवीन प्रशासकीय 
इमारत, मुंबई. 

१५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

१६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा), मुंबई 

१७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

१८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा), नागपूर 

१९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२०. अधिदान व लेखा अधिकारी (नियंत्रण शाखा), वांद्रे, मुंबई 

२१. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२२. सर्व कार्यासने, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

23. निवडनस्ती/'संग्रहार्थ (कार्यासन-१). 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-१ 


शासन निर्णय क्र.अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-१, दि.१५/१२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र-“अ” 
अल्पसंख्याक विकास विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील सुधारित आकृतिबंधानुसार नियमित पदे 


विवरणपत्र -“अ 
अ.क्र. पदनाम/संवर्ग सातव्या वेतन मंजूर पदे 
आयोगानुसार वेतनश्रेणी 
गट-अ 
१. | अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ संवर्ग पद १ 
सचिव 
सह सचिव 5-२७:१२३१००-२१५९०० १ 
उप सचिव 5-२५:७८८००-२०९२०० q 
अवर सचिव 5-२३:६७७००-२०८७०० ४ 
गट-ब 
५. | कक्षअधिकारी ()5-१७:४७६००-१५११०० ८ 
()5-२०:५६१००-१७७५०० 
(४ वर्षानंतर) 
६ | निवडश्रेणी लघुलेखक 5-१६:४४९००-१४२४०० १ 
७ । सहायक लेखा अधिकारी 5-१५:४१८००-१३२३०० १ 
गट-ब (अराजपत्रित) 
उच्चश्रेणी लघुलेखक 5-१५:४१८००-१३२३०० ४ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक 8-१४:३८६००-१२२८०० २ 
१०. । सहायक कक्ष अधिकारी 5-१४:३८६००-१२२८०० ९ 
११. | सहायक संशोधन अधिकारी 5-१४:३८६००-१२२८०० २ 
गट-क 
१२. | लेखापाल 5-६:१९९००-६३२०० १ 
१३. | रोखपाल 8-६:१९९००-६३२०० १ 
१४. | लिपिक-टंकलेखक 5-६:१९९००-६३२०० ११ 
१५. | देयक लिपिक 5-६:१९९००-६३२०० १ 
गट-ड 
१५. । नाईक 5-३:१६६००-५२४०० २ 
१६. | शिपाई 5-१:१५००-४७६०० षु 


एकूण 


44 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-१ 


शासन निर्णय क्र.अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-१, दि.१५/१२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र-“ब* 
अल्पसंख्याक विकास विभाग (खुद्द) कार्यालयाच्या आस्थापनेवर बाह्ययंत्रनेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 


विवरणपत्र-“ब” 
अ.क्र सेवा मनुष्यबळ संख्या 
ie | वाहनचालक २ 
२ शिपाई २ 
बाह्ययंत्रणेचे एकूण मनुष्यबळ ४ 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-१ 


शासन निर्णय क्र.अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-१, दि.१५/१२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र-“क* 
महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमी, मुंबई च्या आस्थापनेवरील सुधारित आकृतिबंधानुसार 


नियमित पदे 
विवरणपत्र -“क” 
अ.क्र. पदनाम/संवर्ग सातव्या वेतन मंजूर पदे 
आयोगानुसार वेतनश्रेणी 
गट-ब (अराजपत्रित) 

१. | अधीक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी 5-१४:३८६००-१२२८०० q 
२. | सहायक कक्ष अधिकारी 5-१४:३८६००-१२२८०० १ 

गट-क 
३. | उप संपादक (Bg) 5-१३:३५४००-११२४०० १ 
४. | लिपिक-टंकलेखक 8-६:१९९००-६३२०० २ 
५. | देयक लिपिक 5-६:१९९००-६३२०० १ 

गट-ड 
६. | शिपाई 5-१:१५००-४७६०० १ 
एकूण ७ 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-१ 


शासन निर्णय क्र.अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-१, दि.१५/१२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र-“ड” 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद च्या आस्थापनेवरील सुधारित आकृतिबंधानुसार 


नियमित पदे 
विवरणपत्र-“ड 
अ.क्र. पदनाम/संवर्ग सातव्या वेतन मंजूर पदे 
आयोगानुसार वेतनश्रेणी 
गट-अ 
१. | अध्यक्ष संवर्ग पद १ 
२. | सदस्य संवर्ग पद १ 
३. | सदस्य संवर्ग पद q 
गट-ब 
४. । साहायक अधीक्षक 5-१५:४१८००-१३२३०० १ 
गट-ब (अराजपत्रित) 
५. | निम्नश्रेणी लघुलेखक 8-१४:३८६००-१२२८०० 3 
गट-क 
६. | वरिष्ठ लिपिक 5-८:२५५००-८११०० २ 
७. | लेखा लिपिक 5-८:२५५००-८११०० q 
८. | लिपिक-टंकलेखक 5-६:१९९००-६३२०० १ 
९. । वाहन चालक 8-६:१९९००-६३२०० १ 
qo. | बेळीफ S-§:9%%00-§3200 q 
गट-ड 
११. | शिपाई 5-१:१५००-४७६०० २ 
एकूण 94 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-१ 


शासन निर्णय क्र.अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४५/का-१, दि.१५/१२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र-“इ” 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर बाह्ययंत्रनेद्वारे 


घ्यावयाच्या सेवा. 
विवरणपत्र-“इ” 
अ.क्र सेवा मनुष्यबळ संख्या 
[ee त वाहनचालक २ 
२ शिपाई २ 
बाह्ययंत्रणेचे एकूण मनुष्यबळ ४ 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


